श्री.संजय मुंजाजीराव घोडजकर,सह दुय्यम निबंधक 
वर्ग-२,कुर्ला क्र.४, यांचे निलंबनाबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
क्रमांक : विभाचौ-२०२४/प्र.क्र.८७/म-१(धोरण) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ जून, २०२४ 


ज्ञापन:- 
ज्याअर्थी, श्री. संजय मुंजाजीराव घोडजकर,सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, कुर्ला क्र.४ यांना फौजदारी 
आरोपाखाली दि.२०.०२.२०२४ रोजी अटक केल्यामुळे ते ४८ तासांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी न्यायालयीन 
अभिरक्षेत होते. 


०२. त्याअर्थी, आता,शासन महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)नियम,१९७९ च्या नियम-४ च्या 
पोटनियम-(२) (अ) अन्वये प्रदान केलेल्या Bala वापर करुन, wear श्री. संजय मुंजाजीराव 
घोडजकर,सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, कुर्ला क्र.४ यांना अटकेच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. 
20/02/2028 (म.नं)पासून निलंबित करीत आहे आणि पुढील आदेश काढले जाईपर्यंत ते निलंबित 
राहतील. 


०३. पुढे असेही आदेशा देण्यात येत आहेत की, हा आदेश अंमलात राहील तोपर्यंत श्री. संजय मुंजाजीराव 
घोडजकर, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२, यांचे प्रशासकीय अधिकारी,शासकीय, छायाचित्र नोंदणी 
कार्यालय,पुणे हे राहील. श्री. संजय मुंजाजीराव घोडजकर, सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ यांना सक्षम अधिका- 
यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय त्यांचे मुख्यालय सोडता येणार नाही. 


०४. निलंबन आदेश अस्तित्वात राहतील त्या कालावधीसाठी श्री. संजय मुंजाजीराव घोडजकर, सह 
दुय्यम निबंधक वर्ग २ यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी 
व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम ६८ (१) (ए) अन्वये निर्वाहभत्ता व 
त्यावरील इतर भत्ते नोंदणी उपमहानिरीक्षक, पुणे विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत देय राहतील. 


०५. निलंबन कालावधीत श्री. संजय मुंजाजीराव घोडजकर, सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, कुर्ला क्र.४ यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ च्या नियम-१६ मधील तरतूदीनुसार कोणतीही खाजगी नोकरी 
स्विकारता येणार नाही अथवा कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही. जर श्री. संजय मुंजाजीराव घोडजकर 
यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारली अथवा काही व्यवसाय केला तर, गैरवर्तणूकीबाबत त्यांना दोषी समजण्यात 
येऊन, त्याप्रमाणे त्यांचेविरुध्द कारवाई करण्यास ते पात्र होतील आणि san परिस्थितीत ते निर्वाहभत्ता 
मिळण्याचा हक्क गमावतील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः विभाचौ-२०२४/प्र.क्र.८७/म-१ (धोरण) 


०६. सदर आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०६२६१२०९०४२३१९ 
असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटील स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SATYANARAYAN SHIVPRASAD BAJAJ 


i 
S ATYA N A R AYA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=108561 7af37 1f507cb8ee4d91 4eb645d92480247b61b 


SHIVPRASAD Oe es 
BAJAJ es 9&१ 
(सत्यनारायण बजाज) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. संजय मुंजाजीराव घोडजकर, 
सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, कुर्ला क्र.४ 
प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता अग्रेषित :- 


१. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना विनंती करण्यात येते की 
सदरील आदेश श्री. संजय मुंजाजीराव घोडजकर, सह दुय्यम निबंधक वर्ग २, यांना आजच खास 
दुतामार्फत किंवा प्रचलित असलेल्या तरतूदीनुसार बजावून,त्यांची दिनांकसहीत स्वाक्षरीची पोच 
तथा प्रत शासनास परत पाठवावी. 

. नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक,पुणे विभाग, पुणे 

३. सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ तथा मुद्रांक जिल्हाधिकरी, मुंबई उपनगर 

. महाळलेखापाल-२ (लेखापरीक्षा व अनुज्ञयेता), मुंबई/ पुणे 

५. after व लेखा अधिकारी, मुंबई/पुणे 
६. निवडनस्ती, म-१ (धोरण),मंत्रालय,मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


